आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर या 
जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या 
पालख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा 
पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना 
अनुदान देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१९५/यो-६ 
२५. बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: १७ जून, २०२२ 


संदर्भ:- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र जा.क्र/जिप/स्वभामि/॥८/पालखी- 
२२/५७४/२०२२, दि २३ मे, २०२२ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे पत्र जा.क्र/ग्रापं ६/पालखी/२०२२/कावि- 
५२६९/२०२२ दि.०७ जून, २०२२ 
3) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.जिपसो/साप्रवि- २/ ग्राप/ 
५२२/२०२२, दिनांक ०१ जून, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिनांक ११ जुन, २०१३ रोजी बैठकीत आषाढी 
एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हयातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्यासोबत 
असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना, पुणे, सातारा व सोलापूर 
या जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतीच्या मागणीच्या ५०% रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी व उर्वरित ५०% रक्कम ग्राम 
विकास विभागाने संबंधित जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध करुन द्यावी असा निर्णय घेण्या आला आहे. सदर 
निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रयोजनासाठी जिल्हा परिषदांच्या एकूण मागणीच्या ५०% निधी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामीण भागातील 
तीर्थक्षेत्रांया विकासाकरिता अनुदान (रु. २ कोटी ते रु.२५ कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या योजनेतंर्गत एकूण रु.२२५.००कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
२. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून, आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हयातून 
आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा,सोलापूर या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या 
पालख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान 
देण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या एकूण मागणीच्या ५०% प्रमाणे रु. २५९.७५ लक्ष (रुपये दोन कोटी एकोणसाठ 
लक्ष पंच्चाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर 
यांना खालील प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२२/प्र.क्र.१९५/ योजना-६, दि.१७ जून, 2022 


अ.क्र. जिल्हयाचे नाव | जिल्हयाची एकूण मागणी (रु. लक्ष) जिल्हा परिषदांना वितरीत 
करावयाचा ५०% निधी (रु. लक्ष) 
q पुणे १६४.०० ८२.०० 
सातारा ४०.५० २०.२५ 
सोलापूर ३१५.०० १५७.५० 
एकूण 498.40 २५९.७५ 


३. वरील प्रमाणे उपलब्ध झालेला ५०% निधी व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा अन्य निधीतून 
उपलब्ध करावयाचा ५०% निधी, असा एकूण निधी जिल्हा परिषदा ग्रामपंचायतींना त्यांच्या मागणीनुसार वाटप 
करतील. 
४. सदर निधी व्यवस्थापनास ग्रामपंचायत जबाबदार असेल व सदर निधी आवश्‍यक बाबींवरच खर्च होईल याची 
ग्रामपंचायतींनी दक्षता घ्यावी. 
५. सदर निधी आवश्‍यक बाबींवरच खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदांनी शासनास व 
महालेखापालांस सादर करावे. 
६. सदर अनुदान मागणी क्रमांक एल-३-२५१५-इतर ग्राम विकास कार्यक्रम-१९६-जिल्हा परिषद/ जिल्हास्तरीय 
पंचायतींना सहाय्य (००) (०७) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता अनुदान (रु.२.०० कोटी ते रु.२५.०० 
कोटीपर्यंत) (२५१५२५२१)-३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
सदर लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
७. सदर निधी वितरीत करतांना वित्त विभाग झासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ.- ३, दि. ०४ 
एप्रिल, २०२२ च्या परिपत्रकामधील अटी व Aha पालन करण्यात आले आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२२०६१७१५४००६४५२० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


E K N AT H Digitally signed by EKNATH KASHINATH GAGARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d9a3ccbc053d2cf9b4c30c85bb8db0e6c39331b90d48b0ab 
KA S H | N AT H a6cde387b5ec208c, 
pseudonym=E827291D35E203B1202123927394AD71E06D8BCA, 
serialNumber=6BC79F4A08CA2D5D74E02E7214F6AAD4EF7D9AFDE 
BASBFCDEF24D45049099939, cn=EKNATH KASHINATH GAGARE 
Date: 2022.06.17 16:04:55 +05'30' 
(एकनाथ गागरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
2) मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२२/प्र.क्र.१९५/ योजना-६, दि.१७ जून, 2022 


३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६,अर्थसं १७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-६), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


